शासन Seat : 


मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची बदली व 


नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक एलटीएस-१३१८/(३०४/२०१८)/आ (वर्ग-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार 


व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील 


खालील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने नियुक्‍ती खाली दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत 


आहे: 
अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या धारण करीत बदलीने नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
असलेले पद 
La | २ ३ PB 4 
दि . श्री.रविंद्र मुख्य अभियंता, जलसंपदा | मुख्य अभियंता (जसं) तथा सह | बदली 
प्रभाकर लांडेकर | विभाग, अमरावती. सचिव, मंत्रालय, मुंबई. अधिनियमातील 
कलम ४(५) नुसार 
रिक्‍त पदी. 


२. श्री. लांडेकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती या 


पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार श्री. अं.का.देसाई, अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन मंडळ, अकोला 


यांच्याकडे सोपविण्यात येत असून, श्री.देसाई यांनी सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हा स्वत:च्या 


पदाचा कार्यभार सांभाळून पुढील आदेशा होईपर्यंत पहावा. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 


केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 


doesttclass1.wrd @ maharashtra.gov.inUl ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


शासनआदेश क्रमांकः एलटीएस-१४१८/(७५/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 


नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 


झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 


संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 


झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदर बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 


नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर झासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००११७४२४२२५२७असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
? "वि 5 h a n t J a 9g d । 5 h om 1. — 6af754c9fc40fd414 
S aj a n i ka r डा a ; 2169378897945305629583417128250 


(प्रशांत साजणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

३. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, HATH, Aas . 
. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

५. सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

८. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 
. संबंधीत अधिकारी. 

१०. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

१२. कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ Waly 


